सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम 
२०२३-२४ साठी शोतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी 
रक्‍कम रु.३९१,२४,४१,९९३/- इतका निधी योजनेची 
अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३.क्र.प्र/२१४ /११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा - 


१. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३ 

२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/११-अ, दि.२३.०६.२०२३ 

३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.५२/११-अ, दि.२६.०६.२०२३ 

४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अ, दि.२०.०७.२०२३ 

५. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अ, दि.५.१०.२०२३ 

६. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/भाग-१/११-अ, 
दि.५.१०.२०२३ 

७. संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. सां.८/वि.ह.अनु./ रब्बी- 
शेतकरी/१७६७/२०२४, दि.१५.१.२०२४ 


प्रस्तावना -: 


राज्यात “सर्वसमावेशक पिक विमा योजना” राबविण्यास संदर्भ क्र.(२) अन्वये मान्यता देण्यात 
आली असून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी 
भारतीय कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं.लि., एचडीएफसी sat 
जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल इंन्हुरन्स क॑.लि., युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कं. लि., 
युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंन्शुरन्स क॑. लि., चोळामंडळम एम एस जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स 
जनरल SSR क॑. लि, , एस बी आय जनरल SAR hf. या ९ विमा कंपनींमार्फत संदर्भ क्र.(३) 
येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या संदर्भ क्र.(३) येथील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १४ मधील १ 
नुसार विमा कायद्याचे कलम ६४ बी नुसार बाधित विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता होतकरी हिस्सा आणि 
राज्य शासनाने अदा केलेला अग्रीम विमा हप्ता (पहिला हप्ता) या निधीचा वापर करुन विमा कंपनीने 
प्रतिकूल हवामानामूळे पेरणी/लावणी होवू न हाकणे/ हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती/ स्थानिक नैसर्गिक 
आपत्ती अंतर्गत नुकसानीच्या बाबींसाठी नुकसान भरपाई अदा करणे बंधनकारक असल्याने नियमाप्रमाणे 
विमा कंपन्यांना १०० टक्के शेतकरी हिस्सा देणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१४/ ११ अ, 


सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार विमा हप्ता 
दराप्रमाणे येणारा होतकरी हिस्सा विमा कंपन्यांना देय असून त्यामधील शेतक-यांनी प्रत्यक्षात भरलेला 
विमा हप्ता रक्‍कम रु.१/- प्रमाणे जमा झालेला शेतकरी हिस्सा रु.७१,५५,०१९/- वजा जाता उर्वरीत 
शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता रक्‍कम विमा कंपन्यांना देणे आवश्‍यक आहे. तद्नुषंगाने, संचालक(विस्तार व 
प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ wy) येथील पत्रान्वये केळेल्या विनंतीस अनुसरुन, 
योजनेची अंमळबजावणी करणा-या विमा कंपन्यांना रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी शेतकरी हिस्सा विमा 
हप्त्यापोटी रक्‍कम रु. ३९१,२४,४१,९९३/- इतका निधी भारतीय कृषि विमा कंपनींमार्फत संबंधित विमा 
कंपन्यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय -: 


कृषि आयुक्तालयाने सादर केलेली मागणी आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांचा विचार करता, 
सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या 
पिक विमा कंपन्यांना होतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्‍कम रु. ३९१,२४,४१,९९३/- इतकी रक्‍कम 
खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
रब्बी हंगाम २०२३-२४ 


दि.२.१.२०२४ च्या fares 
शेतकरी सहभागानुसार पोर्टलवर विमा कंपनीने केलेली | वितरीत करण्यात येणारी 
शता eal एकूण देय शेतकरी हिस्सा शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता | शोतकरी हिस्सा विमा 
विमा हप्ता रक्‍कम(र) | SSAA मागणी रक्‍कम (रु) हप्ता रक्‍कम (रु.) 
३ 5 
गर्त दत वित क ७०१२६२८८२४ ७०२६२०८८२४ 
२१९१३२२५० २१२१३२० 


एचडीएफसी Sl ज. 
इं.क.लि ८४९६२८२३५१ ८४५४२३१३९९ ८४५४२३१२९९ 
आयसीआयसीआय 
=~ Sas २६९२४७११४ २६८६५७७०२५ २६६५७७०२५ 


ओरिएन्टल SYR HLS 1४२९२९५७९१ ee 
—_ — 
ans) 1. 
SE aise 
युनिव्हर्सल क ज. इं. कं. oe १९९४९६०५५ १९९४९६०५५ 
ee aa ४०२७५५२१६७ ३९१२४४१९९३ १५१२००१९३९ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१४/ ११ अ, 


२. सदरची रक्‍कम रब्बी हंगाम २०२३-२४ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या 
इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 


११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (2809 A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त 
(कृषि) यांची राहील. 


५. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र. २२/२०२४/व्यय-१, दि.२९.१.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०२१३१८३३२८०६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NEETA EKNATH SHINDE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682c53a425e54d 


187a7c1, postalCode=400032, st=Mahi hi 


st=Mahara: 
| ber=F325D659F47933958AA2D98F394DB95F94BE57548776492BA. 
36E77EA1C4AAS53B, NEETA EKNATH SHINDE 


Date: 2024.02.13 18:42:26 +05'30' 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१४/ ११ अ, 


९. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१०.सह सचिव (११-ओ /२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

११.कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१२.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, नवीन स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 
स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१३.विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय alas care इंशुरन्स क॑.लि., आयसीआयसीआय 
हाऊस, ४१४, वीर सावरकर मार्ग, सिध्दीविनायक मंदिराजवळ, प्रभादेवी, मुंबई- ४०० ०२५. 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी sat इंन्शुरन्स क॑. लि. डी-१०३ तीसरा मजला ईटन बिझनेस, 
डिस्ट्रीक्ट एल.एस.बी. मार्ग भांडूप (पश्चिम), मुंबई- ४०००७८ 

१५.विभागीय व्यवस्थापक, ओरिएन्टल इंन्शुरन्स कं.लि. पुणे. 

१६.विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्हारन्स कंपनी लिमिटेड, 3 रा मजला, काकडे ब्रिझ आयकोन 
युनिट क्र.२०२ ते २०७, गणेशखिंड मार्ग, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ०१६. 

१७.विभागीय व्यवस्थापक, युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. मुंबई 

१८. विभागीय व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस TRS SARA कं. लि., पुणे 

१९.विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि, मुंबई 

२०.विभागीय व्यवस्थापक, एस बी आय SARS SARA कं.लि. पुणे 

२१.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


